सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता सामुहिक 
'पातळीवर ठोस वनरोपण (४४०६ 0०४९२ 
लेखाशीर्षांतर्गत अनुदान वितरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २३.३.२०२१ 


= 
I 


१) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क.६५/अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२० 

3) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क.६४/अर्थ-३, दि.१०.११.२०२० 

8) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क.६४/अर्थ-३, दि.१५.३.२०२१ 

५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/नबाप्र/ प्र.क्र.०४/३३७/२०२०-२१,दि. ०८.०१.२०२१. 

६) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/नबाप्र/ प्र.क्र.२१(१९-२०)/5१७/३१५/२०२०-२१,दि. २१.१२.२०२०. 

७) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/नबाप्र/ प्र.क्र.०६/२०२०-२१/३२६,दि. ३०.१२.२०२० 

८) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/नबाप्र/ प्र.क्र.०४/२०२०-२१/३६७,दि. ३.२.२०२१ 

९) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/नबाप्र/ प्र.क्र.०४/२०२०-२१/५०३,दि. २२.३.२०२१ 

१०) महसूल व वन विभाग , शासन निर्णय क्रमांक साववि-२०२०/प्र.क्र.४४/ फ-११, दि.२१ जुले २०२० 

११) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक साववि-२०२०/प्र.क्र.४४/(२)फ-११,दि.७ ऑगस्ट २०२० 

१२) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक साववि-२०२०/प्र.क्र.४४/फ-११,दि.२१ जानेवारी २०२१ 

१३) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक,दि.२६ फेब्रुवारी २०२१ 

प्रस्तावना:- 

वन आणि वनेतर क्षेत्रात वृक्ष लागवड व संवर्धन करण्याकरीता राज्य योजनेंतर्गत सन २०२०-२१ 

करीता “सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम ( ४४०६ ०४९२ )"या योजनेंतर्गत सुधारित अंदाज 

रु.६१३४९.४४ लक्ष इतका निधी (०२-मजूरी रु.४६३४९.२८ लक्ष + २१ पुरवठा व सामग्री- रु.१५०००.१६ लक्ष) 

मान्य करण्यात आला आहे. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ) यांनी सदर्भाधीन क्र.५,६,७, व ८ च्या 

पत्रान्वये रू.२२३७६.५६ लक्ष एवढा निधी सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६०४९२) योजनंतर्गत 

राबविण्यात येणार्‍या योजनांसाठी पूर्व पावसाळी कामांकरिता उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. वित्त 

विभागाने मजूरी उदिष्टासाठी ६५ टक्के व सामग्री पुरवठा उदिष्टासाठी २० टक्के निधी वितरणास मान्यता 

दिलेली आहे. त्यानुसार दिनाक २६.२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये याबाबतचा निधी वितरीत करण्यात आलेला 

आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१/फ-११ 


३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दिनांक १५.३.२०२१ अन्वये आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीसाठी ०२ 
मजूरी उदिष्टांतर्गत संपूर्ण निधी बीम्स प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार सामुहिक पातळीवर 
ठोस वनरोपण कार्यक्रम ( ४४०६ ०४९२ )" या योजनेंतर्गत योजनांसाठी ०२ मजूरी उदिष्टांतर्गत अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आलेला रु.४६३४९.३० लक्ष निधी १०० टक्के वितरणासाठी उपलब्ध होत आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 
संदर्भाधीन क्र.१०,११,१२ व१३ येथील शासन निर्णयान्वये ०२ मजूरी उदिष्टांतर्गत वितरीत करण्यात आलेला 
रू.४३१२८.०१ लक्ष निधी वजा करता रु.३२२१.२९ लक्ष एवढा निधी वितरणासाठी उपलब्ध होत आहे. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ) यांनी सदर्भाधीन क्र. ९ च्या पत्रान्वये 
सदर योजनेंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत विनंती केलेली आहे. संदर्भीय क्र.४ च्या परिपत्रकानुसार ०२ 
मजूरी उदिष्टांतर्गत अनुदान वितरणाचे अधिकार प्रशासकीय विभागास देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सदर 
योजनेंतर्गत निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात (००(०६) सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६०४९२) 
या योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी ०२ मजुरी उदिष्टांतर्गत खालीलप्रमाणे निधी वितरित 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लक्ष) 
अ. | सामुहिक पातळीवर | सुधारित बीडीएस वर यापूर्वी शिल्लक निधी वितरीत निधी 
क्र. ठोस वनरोपण | अर्थसंकल्पित | उपलब्ध करून वितरीत 
निधी दिलेला निधी करण्यात 
आलेला निधी 
०२-मजूरी ०२-मजूरी ०२-मजूरी ०२-मजूरी 
१ | वनीकरणाचा 
भरगच्च कार्यक्रम 
२ | महत्वाच्या 
रस्त्यांच्या दुतर्फा | ६१३४९.४४ ४६३४९.३० | ४३१२८.०१ ३२२१.२९ ३२२१.२९ 
टेकडयांचे 
हरितीकरण 
३. | महत्वाचे रस्ते/ रेल्वे 
/ कालवे/ दुतर्फा 
वृक्ष लागवड 
एकूण ६१३४९.४४ ४६३४९.३० | ४३१२८.०१ ३२२१.२९ ३२२१.२९ 


२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर हे राहतील. त्यांच्या मागणीनुसार हा निधी पूर्व पावसाळी कामांसाठी सुपूर्द करण्यात येत आहे. या 
योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची अंमलबजावणी कृती आराखड्याप्रमाणे, विहित कार्यपध्दतीनुसार आणि 
ठरविलेल्या मुदतीत करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१/फ-११ 


द्याव्यात आणि अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा. सदर निधी मंजूर असलेल्या योजनांवरच खर्च 
करण्यात यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 


३. सदर निधी वितरित करण्यापूर्वी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ) यांनी सदर 
योजनेसाठी, सन २०१९-२० करिता वितरित केलेला निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली व्यतिरिक्त अन्यत्र 
ठिकाणी वळती केला नसल्याची खात्री करावी. या अटीच्या अधीन निधी वितरणाची कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन परिपत्रकातील तरतूदी व महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय 
नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये उल्लेख केलेल्या तरतुदींनुसार व वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचनांचे पालन करण्यात यावे. सदर निधी दि.३१.३.२०२१ पर्यंत निश्चितपणे खर्च होईल याची खात्री करावी. सदर 
निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च न होता त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रिय अधिकारी/मंडळे/महामंडळे यांच्या बँक 
खात्यात, स्वीय प्रपंजी खात्यात अथवा शासकीय लेख्याबाहेर ठेवता येणार नाही. 


५. जिल्हानिहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची/झालेल्या खर्चाचा तपशील 
शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. तसेच योजनेचे संनियंत्रण प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल 
प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्यामार्फत व्हावे. 


६. सदर योजने अंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२०-२१ च्या मंजूर 
अर्थसंकल्पीत निधीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 

“मागणीक्र.सी-१०, 

४४०६ वनीकरण व वन्यजीवन यावरील भांडवली खर्च, 

(00)(0§) सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपन (४४०६ ०४९२). 

०२- मजूरी 
७ सदर शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक ४ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकनुसार विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७॥//५/.॥8॥॥/७७॥॥.9०५.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२३१३२८३९३११९ असा आहे. हा शासन निर्णण डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Arvind Shankar Apte 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue And 


A rv | n d S h a n ka r A te Forest Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
p 2.5.4.20=c0a68ee850c7ae56e3bbf1 e252bef5c7e2ba363 1 df8ea 
dfdcd47cdd3c33b91a1, cn=Arvind Shankar Apte 
Date: 2021.03.23 13:34:20 +05'30' 


(अरविंद आपटे) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 
प्रत, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ४पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१/फ-११ 


& Z 


. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक ) (११ वृत्त) 


वनसरंक्षक , सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 


६. उप वनसंरक्षक ( प्रादेशिक) ( सवी 


विभागीय वन अधिकारी,सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 


८. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र व व , , मुंबई व नागपूर, 


१६५. 


. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२. 

. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी,मुंबई 

. वित्त विभाग,व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 
.कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
.कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


उप सचिव/अवर सचिव(सर्व), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


